विभागीय उप आयुक्त (पुनर्वसन), 
औरंगाबाद यांच्या समन्वयाखालील 
चौकशी समितीच्या अहवालाच्या 
अनुषंगाने कारवाई करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसअताप्र- २०२२/५५/प्र.क्र.२८/ अ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०३ मार्च,२०२३ 
प्रस्तावना - 

धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात गैर प्रकार झाल्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेच्या सन २०२२ चे पहिले 
(अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनामध्ये मा.श्री.शिरीषकुमार नाईक (नवापूर), विधानसभा सदस्य, यांनी विधानसभा अतारांकित प्रश्न 
क्र.४०७४६ उपस्थित केला होता. सदर प्रश्नाच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता 
शासन ज्ञापन क्र.विसअताप्र-२०२२/५५/प्र.क्र.२८/अ-४, दि.२८.०४.२०२२ व शासन शुध्दीपत्रक क्र. विसअताप्र- 
२०२२/५५/प्र.क्र.२८/अ-४, दि.०६.०५.२०२२ अन्वये विभागीय उप आयुक्त (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग यांची चौकशी अधिकारी 
म्हणून शासनाने नेमणूक केली होती. त्यानुसार चौकशी अधिकारी यांनी दि.२४.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्राथमिक 
चौकशी अहवाल सादर केला असून त्याअनुषंगाने पुढील आदेश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“धुळे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनात गैर प्रकार झाल्याबाबत” च्या प्रकरणाची विभागीय उप आयुक्‍त 
(पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी सखोल व विस्तृत चौकशी/तपासणी करून दि.२४.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेला प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनाने स्विकृत केला आहे. सदर प्राथमिक चौकशी अहवालामध्ये नमूद 
केलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यानी नियमानुसार संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई 
करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेताक २०२३०३०३१७१५३८३३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NITIN GANESH 
SONKHASKAR 
(नितिन ग. सोनखासकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

3) मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. मुंबई-३२ 

५) अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन,मुंबई. 
७) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८) विभागीय आयुक्त,औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद. 
९) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद/ जालना/ बीड/ उस्मानाबाद 
१० 
११ 


उप सचिव (भूसंपादन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती (कार्यासन अ-४) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


CSO 


